सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १३] 


मंगळवार , दिनांक ३१ मार्च २०१५ : चैत्र १० , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 

जाहीर सूचना 


मनपा -२०१५/ प्र .क्र . ५/ का -५ , दिनांक २३ मार्च २०१५ अन्वये औरंगाबाद 
महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ चा निवडणूक कार्यक्रम 
निश्चित केलेला आहे . त्याअर्थी, मी प्रकाश एम . महाजन , आयुक्त , 
महानगरपालिका औरंगाबाद , परिशिष्ट - अ , रकाना क्र . ४ मधील प्रभागांचा 
(वॉर्डाचा) सार्वत्रिक निवडणूकीचा कार्यक्रम खालील प्रमाणे जाहीर करीत 


जा .क्र ./ मनपा/निवडणूक / २६०/ २०१५.- ज्या अर्थी, मा . आयुक्त , 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांनी त्यांचे पत्र क्र . रानिआ / 


आहे. 


सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 


अ . क्र . 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख । 


१ . 


आयुक्त , महानगरपालिका यांनी निवडणूक कार्यक्रम शासन 
राजपत्र व स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्याची तारीख 


३१ /०३/२०१५ (मंगळवार) 


०२ . | नामनिर्देशनपत्रे देणे 


३१/ ०३/ २०१५ (मंगळवार ) ते ०६/ ०४/ २०१५ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११: ०० ते दु ३: ०० ) 

तसेच 

०७/ ०४/ २०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११:०० ते दु २: ०० या वेळेत नामनिर्देशनपत्र 

देण्यात येतील ) 
( रविवार दि .५/ ०४/ २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात येणार नाहीत .) 


औ . भाग १ अ ( असा ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३१ मार्च, २०१५ : चैत्र १० , शके १९३७ 


भाग- १ अ - असाधारण 


| अ .क्र . 


निवडणूकीचा टप्पा 


टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 


| ०३ . | नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्याचा कालावधी 


३१/ ०३/ २०१५ ( मंगळवार ) ते ७/०४/ २०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११:०० ते दु ३: ०० ) 

तसेच 
(रविवार दि .५/ ०४/ २०१५ रोजी नामनिर्देशनपत्रे स्विकारण्यात येणार नाहीत .) | 


०४ . | नामनिर्देशनपत्राची छाननी 


०८ /०४/ २०१५ ( बुधवार ) 


( सकाळी ११:०० वाजल्यापासून ) 


वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवाराची यादी प्रसिध्द 
करण्याचा दिनांक 


छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 


उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 


१० /०४/ २०१५ ( शुक्रवार ) 
( दुपारी ३: ०० पर्यंत ) 


०७ . | 


निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 


११/ ०४/ २०१५ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११: ०० पासून ) 


८ - अ । 


११/ ०४/ २०१५ ( शनिवार ) 


अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


मतदान केंद्राची यादी प्रसिध्द करणे 


११/ ०४/ २०१५ (शनिवार ) 


८ - क 


११/ ०४/ २०१५ ( शनिवार ) 


महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्र निहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे 


०९ . 


आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 


२२/ ०४/ २०१५ ( बुधवार ) 
( सकाळी ७: ३० ते संध्याकाळी ५: ३० पर्यंत ) 


१० . | मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक 


२३/ ०४/ २०१५ ( गुरूवार ) 
( सकाळी १०: ०० पासून ) 


११ . | महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिध्द करणे 


२४/ ०४ / २०१५ ( शुक्रवार ) रोजी किंवा तत्पुर्वी 


तसेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ/ मनपा - २०११/ प्र.क्र .१६/ का -५ , दि .१२- ३- २०१५ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी प्रकाश एम . महाजन , आयुक्त , महानगरपालिका औरंगाबाद उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही पार पाडण्यासाठी खालील 
तक्यातील ( परिशिष्ट - अ) रकाना क्रमांक २ मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावांपुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक - ४ मधील प्रभाग ( वॉर्ड ) करीता निवडणूक 
निर्णय अधिकारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३१ मार्च, २०१५ : चैत्र १० , शके १९३७ 


३ 


म्हणून नेमणूक केलेली आहे . तसेच रकाना क्र . ३ मधील अधिकाऱ्यांची या प्रभागांसाठी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे . 


कार्यालय व ठिकाण 


विभाग निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे 
क्र . | नांव व पदनाम 


सहा.निवडणूक निर्णय त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | येणारे प्रभाग ( वॉर्ड ) क्र . 


०१ 


०२ 


०५ 


०१ . 


श्रीमती अंजली धानोरकर 
विशेष उप जिल्हाधिकारी 
तथा वन जमा बंदी अधिकारी 


०३ 

०४ 
श्रीमती. ऐश्वर्या काळुसे । १ ,२, ३,४,५ ,६ ,७,८ ,९ , 
तहसिलदार , मराठवाडा २९ , ३० ,३१ 
महसूल प्रशिक्षण प्रबो ., औरंगाबाद | एकूण- १२ वॉर्ड 


ताठे मंगल कार्यालय , 
एन - ११ , हडको , औरंगाबाद 


०२. 


श्रीमती. संगिता सानप 
उप जिल्हाधिकारी , रो.ह . यो . 
औरंगाबाद 


श्रीमती प्रगती चौंडेकर 
उप प्रबंधक , महाराष्ट्र 
महसूल न्यायाधिकरण 
खंडपिठ , औरंगाबाद 


१० , ११, १२ , १९ , २० ,२१ , 
२२ , २३ , २५ ,२६,२७, २८ , 
एकूण- १२ वॉर्ड 


मौलाना अबुल कलाम आझाद 
संशोधन केंद्र, मजनुहिल 
टी .व्ही .सेंटर रोड , औरंगाबाद 


०३. 


श्री . के .बाय .बोडखे 
विशेष भुसंपादन अधिकारी 
जा . प्र . बीड 


श्रीमती.मनिषा मेने 
सहा.जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी , औरंगाबाद 


१३ , १४ ,१५,१६, १७, १८ , 
४८ , ४९ , ५० , ५१, ५२ ,५३ 
एकूण- १२ वॉर्ड 


आय. टी . आय ., किलेअर्क 
औरंगाबाद 


०४ . 


श्री नारायण उबाळे 
उपजिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद 


श्री .दिनेश झांपले , अति . 
तहसिलदार , गंगापूर 
जि . औरंगाबाद 


२४ , ४५ , ४६ ,४७, ५७, ५८ , 
६० ,६१ ,६२, ६३ , ६४ 
एकूण- ११ वॉर्ड 


सेंट्रल नाका परिसर 
जसवंतपुरा , औरंगाबाद 


०५ . | डा . श्रा 


०७. 


डॉ . श्री . भारत कदम 

श्री .प्रशांत पडघन 

३२ , ३३ , ३४ ,३५, ३८ , ३९ , गरवारे स्टेडीयम , नारेगांव रोड 
विशेष भुसंपादन अधिकारी 

अति. तहसिलदार ४० ,४१ ,४२,४३, ४४ 

औरंगाबाद 
( ल .सि . का .) जालना 

वैजापुर , जि . औरंगाबाद एकूण-११ वॉर्ड 
०६ श्री . राजेश जोशी 

श्रीमती. सुमन मोरे 

३६ ,३७,८१,८२,८३,८४, एन- २, मनपा कम्युनिटी हॉल 
उप जिल्हाधिकारी 

तहसिलदार , संगांयो 

८५,८६,८७,८८ , ८९ सिडको , औरंगाबाद 
( रो .ह . यो . औरंगाबाद ) 

औरंगाबाद 

एकूण- ११ वॉर्ड 
श्री . अण्णासाहेब शिंदे 

श्री .बालाजी शेवाळे 

५४, ६६, ६७ , ६८ ,६९, ७० , ७१ , वॉर्ड कार्यालय - ड , क्रांतीचौक 
उप जिल्हाधिकारी तथाप्रा. अधि . अति .तहसिलदार , 

७२ ,७३, ७६ ,७७ 

औरंगाबाद 
महा. औद्यो.वि . महामंडळ , औ.बाद खुलताबाद , जि . औरंगाबाद एकूण-११ वॉर्ड 
०८ . श्रीमती शोभा ठाकुर , 

श्री . के . एच. पाटील 

१०० , १०१ ,१०२, १०३ ,१०४, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 
जिल्हा पूर्नवसन अधिकारी, 

अति . तहसिलदार 

१०५, १०६ , १०७, १०८ , १०९ संस्था , देवगिरी कॉलेज समोर 
जालना 

तुळजापुर , जि . उस्मानाबाद ११० एकूण- ११ वॉर्ड औरंगाबाद 
०९ . श्री .व्ही . पी . सोळंके 

श्री . आर. व्ही .शिंदे 

७४ , ७५,९४ ,९५ ,९६ ,९७ ,९८ मनपा के प्रा . शा ., जवाहर कॉलनी 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

अति. तहसिलदार , आष्टी ९९ , १११ ,११२ ,११३, यशवंत कला महाविद्यालय समोर 
( पंचायत ) जि . प ., औरंगाबाद 

जि . बीड 

एकूण- ११ वॉर्ड 

गारखेडा , औरंगाबाद 
श्री .संजय कदम 

श्री .ए . टी . घोबाळे 

५५ ,५६, ५९ ,६५ , ७८ , ७९ , वॉर्ड कार्यालय- ब/ इ 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

तहसिलदार , अकृषीक , ८० ,९० ,९१,९२, ९३ सिडको , औरंगाबाद 
( बाल कल्याण ), जि .प . औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालय 

एकूण- ११ वॉर्ड 

औरंगाबाद 
कोणत्याही मतदारास नामनिर्देशनपत्राच्या छापील नमुन्याच्या जास्तीत जास्त चार (०४ ) प्रती दिनांक ३१ /०३/ २०१५ मंगळवार ते दिनांक ०६ / ०४ / 
२०१५ सोमवार पर्यंत सकाळी ११: ०० ते दुपारी ३: ०० पर्यंत व मंगळवार दिनांक ०७/ ०४/ २०१५ मंगळवार या अंतिम दिवशी सकाळी ११:०० ते दुपारी 
२:०० वाजेपर्यंत प्रत्येकी रक्कम रूपये १०० /- ( अक्षरी र . रू . शंभर फक्त ) या किंमतीत विकत देण्यात येतील . 
उपरोक्त निवडणूक कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनासंबंधी इतर सर्व कार्यवाही संबंधीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातच होईल . 


१० . 


औरंगाबाद , ३१ मार्च २०१५ 


( प्रकाश एम . महाजन ) , 

आयुक्त भा .प्र.से.. 
महानगरपालिका , औरंगाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


